गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे, राज्य गुप्तवार्ता 
विभाग, मुंबई, व महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, 
पुणे येथे तंत्रज्ञान सहायित गुन्हे अन्वेषण केंद्र 
स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१३२/विशा-३ अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, २ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२. 
दिनांक :-०३ फेब्रुवारी, २०१७ 


संदर्भ :- गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१३२/विज्ा-३अ, 
दिनांक १ फेब्रुवारी, २०१७ 


शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई व महाराष्ट्र गुप्तवार्ता 
प्रबोधिनी, पुणे या ठिकाणी तंत्रज्ञान सहायित गुन्हेअन्वेषण केंद्र स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये लेखाशिर्ष नमूद केलेला परिच्छेद पुढील प्रमाणे वाचावा. 


या साठी होणारा खर्च विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर व महिला अत्याचार प्रतिबंध, मुंबई यांच्या 
कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या कार्यालयीन अधीक्षक यांचेमार्फत 
मागणी क्र.बी-१, 2044, पोलीस (००११५, पोलीस दलाचे आधुनिककरण (०१) तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१)(०१) 
तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ ए०३२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०२०४११३३१८६१२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


S h M Digitally signed by Suresh M. Khade 

U [| e S 7} e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4b9c3bfe0cf5832f9fb7 3e937 c85fff475ad0238 


Kh a d e a2OURZZCe26b 6569386614, cheSuresh M. Khade 
(सुरेश खाडे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई. 
३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर व महिला अत्याचार प्रतिबंध, मुंबई 

४. अतिरिक्‍त पोलीस महासंचलाक,गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे. 

५. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई, 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१३२/विशा-३ अ, 


. विशेष पोलीस महानिरीक्षक व संचालक, महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, पुणे 
. पोलीस आयुक्त, मुंबई 

. अपर पोलीस महासंचालक, (नि.व सं.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. सर्व पोलीस आयुक्त 

qo. सर्व पोलीस अधीक्षक 

११. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

१२. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१४. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग (उद्योग-४), मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती/गृह विभाग (विशा-३अ) 


eon SG MM 


पृष्ठ २ पैकी २ 


